राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या 
मुदतपूर्व विशोष बदल्यांचे अधिकार 
प्रत्यार्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १४ जुले, २०१६. 


वाचा :- 
(9) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
(२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-२०१४/व्हीआयपी- 
२८४/प्र.क्र.३६२/१२, दि.२६.११.२०१४ 
(३) शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१२१५/प्र.क्र.२८/राउशु-१, दि.३०.०५.२०१५ 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ६ मधील परंतुक २ व कलम ७ यामधील 
तरतूदी एकत्रित विचारात घेऊन, बदली करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याचे बदल्यांचे अधिकार, त्यांच्या 
कोणत्याही दुय्यम प्राधिकाऱ्याकडे प्रत्यार्पित करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना सामान्य 
प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन दि.२६.११.२०१४ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिल्या आहेत. त्यानुषंगाने 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील गट-क संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या मुदतपूर्व विशोष बदल्यांचे 
अधिकार प्रधान सचिव (राज्य उत्पादन शुल्क) यांना प्रत्यार्पित करण्यात येत आहेत. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७१४१७०१०३२९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Dilip J उना... 
Shedmekhe ——— on 
(दि.ज.डोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत: माहितीस्तव 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. मंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (राउश्यु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा/साप्रवि), मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (राउशु), गृह विभाग, ७ वा मजला, जी.टी. हॉस्पिटल आवार, मुंबई. 


